प्रशासकीय मान्यता 
श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड येथे नवीन 
न्यायालयीन इमारत बांधण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीआरक्यू-११२१/प्र.क्र.५१/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २६ जुले, २०२१. 


पहा :- १) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यु ६०४८/१९८२(१)/७५१/१४३९५, दिनांक २८ जून, २०२१ चे पत्र. 
२) प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांचे पत्र 
क्र.२७५८/२०२१, दिनांक २० मे, २०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड येथे नवीन न्यायालयीन इमारत बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ च्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड येथे नवीन न्यायालयीन इमारत बांधण्याकरिता 
रु.१४,७६,६१,९२७/- (रुपये चौदा कोटी इ्याहत्तर लक्ष एकसष्ठ हजार नऊडी सत्तावीस 
wed) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या 
शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रशासकीय मान्यता रुपयात 
आवश्यक बाबी ७ "० स 
a [तळमजला रनजले 


a रेन वॉटर हावास्टग 


अचगासाठी उतरण 


Praia अतर्गत (५9 
बाह्य विदुतीकरण ६% 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-११२१/प्र.क्र.५१/का-१३, 


संकिर्ण बाबी 

र 
क 
काह 
ae 

3 
oe 
आकस्मिक खर्च (बांधकामाच्या ४%) 
वस्तू व सेवा कर (प्रकल्प खर्चाच्या १२%) 
भाववाढ (प्रकल्प खर्चाच्या १०%) 
कमा 
4 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 


इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-११२१/प्र.क्र.५१/का-१३, 


ई) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख जिल्हा 
व सत्र न्यायाधिडा यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१,बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, 
(०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, 
५३ मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) 
(०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)" लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.८२/२०२१/इमा-२, 
दिनांक ५ जुले २०२१ तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग- 
१/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या 
अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५७५/.॥चीचा959॥॥॥9.9०0.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२६११०९१६७४१२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Nitin Virsen Jiwane : 


(नितिन fa. जिवने) 


विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
मा.प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायाळय, अपिल शाखा, मुंबई, 


AN 
व ee , अकल 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-११२१/प्र.क्र.५१/का-१३, 


६) मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, श्रीवर्धन. 
७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व 
नागपूर, 
८) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रायगड 
९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाड. (मूळ अंदाजपत्रक व 
आराखडे यांच्यासह) 
१०) उप विभागीय अभियंता श्रेणी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, श्रीवर्धन,जि.रायगड 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 
) 


१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१४) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


